शासन सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेतील सरळसेवेच्या पदांचे 
मागणीपत्र विनाविलंब महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगास पाठविण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मलोआ- ११२०/प्र.क्र. १७५/म.लो.आ. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा:- १.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे प्रसिध्दीपत्रक क्र. एमआयएस-०६१७ /प्र.क्र.५५/२०१७ जाहिरात, 

दि.१.८.२०२२ 
२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.एमआयएस-०६१७/सीआर-५५/२०१७/जाहिरात, दि.०४.०८.२०२२ चे पत्र 
३. सा.प्र.वि., शासन परिपत्रक क्र. मलोआ- ११२०/प्र.क्र. १७५/का-८, दि.२०.१०.२०२२ 
४. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कृषि विभागास अग्रेषित पत्र क्र.एडीआर- ३४२१/ प्र.क्र.५६४/२०२४/जाहिरात, 

दि.२३ ऑगस्ट, २०२४ चे पत्र 


शासन परिपत्रक:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दिनांक ०४.०८.२०२२ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या 
अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 20.90.2022 च्या परिपत्रकान्वये आयोगास मागणीपत्र 
पाठविण्यासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. तथापि, तांत्रिक कारणास्तव सदर परिपत्रक 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८२६१४१८५९८७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SMITA PRASAD JOSHI 


(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा. उपमुख्यमंत्री(गृह) यांचे सचिव. 
: मा.उपमुख्यमंत्री(वित्त) यांचे सचिव 
५. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
६. सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य. 
मा. मुख्य सचिव. 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव. 
, सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,(प्रत्राने) 
१०. सामान्य प्रशासन विभाग, सीपीटीपी कक्ष व कार्या-१४अ. 
११. निवडनस्ती. (सा.प्र.ववि./ कार्यासन-म.लो.आ.) 


